महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २७ जून, २०२२. 


विषय + गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, 
Coo, इतर खर्च, (००) (००)(०७ पोलीसांकरिता भूसंपादन आणि इमारतीचे बांधकाम 
यावरील खर्च (४०७००१४२) (कार्यक्रम), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली प्राप्त 
अनुदानाचे वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :-- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७, दि.०२.०३.२०२२ 


) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.बांधका-०१२१/प्र.क्र.१८८/पोल-७. दि.२८.०३.२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 

) 

) 


oc 


शासनपत्र, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५.०४.२०२२ 
शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७, दि.२३.०६.२०२२ 


c 
es 


शुध्दिपत्रक :- 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्रमांक जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७, दिनांक २३/०६/२०२२, 
मधील परिच्छेद क्र.२ मधील पहिल्या ओळीतील “रु.४३,२६,००,०००/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी 
सव्वीस लाख फक्त) ” या मजकुराऐवजी “रु.४३,१५,११,७९९/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी पंधरा 
लाख अकरा हजार सातशे नव्याण्णव फक्त)” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७०५१७४०४१८८२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA 
MANE 


(नारायण fax AM) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, गोरेगांव, मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हा ठाणे 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन(समन्वय) अधिकारी, जिल्हा ठाणे 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.११, नवी मुंबई 
१०) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड फाईल (पोल-७. 


(२ Sm 


vo 


